दि.२९ जुले, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
सार्वजनिक बांधकाम विभागात काम करणाऱ्या 
कंत्राटदाराची नाम नोंदणी (Enlistment of PWD 
Contractors) व शासन निर्णयाची अंमलबजावणी 
करण्यासंदर्भात कंत्राटदारांनी उपस्थित केलेल्या 
अडचणी विचारात घेऊन त्यांचे निराकरण 
करण्यासंदर्भात अभ्यास समिती गठित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्र क्र. बीडीजी २०२०/प्र.क्र.१४७/इमा-२ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दि. १५/०९/२०२०. 


वाचा :- 9) शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०२०/ प्र.क्र.१४७ / इमा-२ दि. ०७/०९/२०२०. 


शासन शुध्दीपत्र :- 


उपरोक्त शासन परिपत्रकामध्ये ज्या ठिकाणी दि. २९ जुले, २०२० रोजीचा शासन निर्णय असा 
उल्लेख केलेला आहे, त्या ऐवजी दि. ३० जुले, २०२० रोजीचा शासन निर्णय असे वाचावे. 


उपरोक्त शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संगणक सांकेतांक २०२००९१६१२१६२९६६१८ असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
५ A C H | N M A N | K R A (0 पटी signed by SACHIN MANIKRAO rou re 
CHIVATE wi 


(सचिन चिवटे) 
अवर सचिव (इमारती), महाराष्ट्र शासन 


fd9fbdfc59a9a42af9ca3 
JANIKRAO CHIVATE 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव 

२. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

३. मा. मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव 

४. अ.मु.स.(वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. अ.मु.स.(सा.बां.)/सचिव (रस्ते)/सचिव (बांधकामे), सा.बां.विभाग, मंत्रालय, 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

८. after व लेखाधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

९. सर्व मुख्य अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग व (विद्युत) विभाग 
१०. सर्व अधिक्षक अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ व (विद्युत) मंडळ, 

११. सर्व अधिकारी व कार्यासन अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
१२. निवडनस्ती (इमारती-२). 


